वाचा : 


१० 


डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजनेतंर्गत सन २०२१-२२ च्या पात्र मदरसांना 
सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: १७ मे, २०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र. जिनिस / मदरसा / २०२१-२२/१३०, दि. 
१५.०२.२०२२ 

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिल्हा, यांचे पत्र क्र../जिनिस- 
१०३३/ आस्थाविका/२०२१-२२/ दि. .२.२०२२. 

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांचे पत्र क्र./जिनिस / अविवि/का.४/ 
२०२१-२२/७८०, दि. १४ .३.२०२२. 

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र क्र./ जिनिस / कक्ष-१२/ 
अल्प.मदरसा/ २०२१-२२/५९०, दि. १७ .३.२०२२. 

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जिनिस / सांस-२ 
/ डॉ.झाहुमयोप्र/२०२१-२२/५५९, दि. १५.३.२०२२. 

जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर,यांचे पत्र क्र. जिनिस 
/मदरसा/संस-.१/२७१/२०२२, दि. २८.२.२०२२ 

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा नियोजन भवन, सोलापूर, यांचे पत्र क्र.जा.क्र. जि.नि.स. / 
अ.वि.वि./२०२२/३६३, दि. २८.३.२०२२ 

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, यांचे पत्र क्र/नियो /कार्या- 
१८/असंक/२०२२/३७८, दि. ८.३.२०२२ 


) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा, यांचे पत्र क्र.जा.क्र. जिनिस/ असंयो/ 


२०२१-२२/का.७,/ ६२६, दि.२.३.२०२२ 


११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, यांचे पत्र क्र. कक्ष-८/अल्पसंख्याक/डॉ.झाकीर हुसैन 


१२ 


१३ 


१४ 


म.आ.यो./प्रस्ताव/तपासणी/कावि-३५,/२०२२, दि.२८.२.२०२२ 


) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम, यांचे पत्र क्र.जा.क्र. 


नियो/अल्पसं/प्रस्ताव/१३८७/२०२२, दि.२८.२.२०२२. 


) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांचे पत्र क्र.-/ अल्पसंख्याक/अ.का./कावि-८४१ / २०२२, 


दि. २२.३.२०२२. 


) जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, यांचे पत्र क्र./कावि/अ.का./अल्पसंख्याक 


कक्ष/९८/२०२२, दि.११.३.२०२२. 


१५) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ,यांचे पत्र 


क्र.जा.क्र.जिनिसय/अल्प/डॉ.झाकीर हुसैन/का-१०/४१/२०२२, दि.११.३.२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


१६) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी, यांचे पत्र क्र.जा.क्र. 
नियोजन२०२२/अल्प/झाळा अनु.२०२१-२२/२४५१, दि.२८.२.२०२२. 

१७) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र. ६९/का-६, दि. ३१.३.२०२२ 

१८) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग,क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२. 


प्रस्तावना - 

मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या 
विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. ९वी, १०वी, ११ वी, व १२ वीतील तसेच 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन, त्यांची रोजगारक्षमता वाढून, आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत व्हावी, यादृष्टीने 
मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी 
अनुदान देण्याची, डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक:- 
अविवि-२०१० / प्र.क्र.१५२ /१०/का-६, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 


२. सदर योजनेकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये “मागणी क्र.झेडई-१, मुचय लेखाशिर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, २००-इतर कार्यक्रम, २०० (१) (३१) राज्यातील नोदंणीकृत 
मदरझांना पायाभुत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांच्या वेतनासाठी सहायक अनुदान (योजना) “ या 
लेखाशिर्षाखाली रू. १५.०० कोटीची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


३. वरील संदर्भ क्र. १८ येथे उल्लेखित शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आल्यानुसार सन २०२२-२३ 
च्या प्रथम नऊमाही करिता (डिसेंबर,२०२२ अखेर) मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ६०% इतका निधी वित्त 
विभागाकडून बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. वित्तीय अधिकारांतर्गत 
असलेल्या प्रकरणांबाबत निधी वितरण करताना, सदर शासन परिपत्रकातील अटी व शतींचे पालन करण्याच्या 
अटींच्या अधिन राहून, वित्त विभागाची वेगळयाने मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता असणार नाही, असे देखील 
सदर परिपत्रकात नमूद आहे. सद्य:स्थितीत वित्त विभागाने उपरोक्त प्रयोजनाकरिता मंजूर असलेल्या रू. १५.०० 
कोटी इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १४% इतका म्हणजेच रू. २.१० कोटी इतका निधी बीम्स प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यामधून सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
FERIA अनुदान वाटप करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

१.  उपरोल्लोखित अ.क्र.१७ येथील शासन निर्णय दिनांक ३१.३.२०२२ याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत 
आहे. 

2. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ.झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना दिनांक ११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर 
योजनेंतर्गत पात्र मदरशांची शासनाच्या अनुदानासाठी, शिफारस करण्यास्तव संबंधीत जिल्ह्यांचे 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात करण्यात आली आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


निधीच्या मर्यादेत राहून तुर्तास निधीचे वाटप करण्यात येत असून, उर्वरीत मदरशांसंदर्भात निधीच्या 
उपलब्धतेनुसार स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.त्यानुसार सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता संबंधीत 
जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरशांपैकी पहिल्या टप्यात अनुदान 
वितरीत करण्यात येत असलेल्या मदरशांची संख्या आणि त्यांना त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाची 
रक्‍कम यांचा जिल्हानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे दिला आहे. 


जिल्हानिहाय मदरझांची संख्या व अनुदानाची रक्‍कम. 


अ.क्र जिल्हा मदरशांची संख्या मंजूर अनुदान (रुपये) 
(१) (२) (३) (४) 
eal मुंबई उपनगर ०३ १२,१८,०००/- 
२. ठाणे शि ६२,६७,०००/- 
३. नाशिक a 3,€4,000/- 
a जळगाव ०५ २०,९०,०००/- 
षु. अहमदनगर [il 3,30,000/- 
G: सोलापूर ०३ १०,४०,०००/- 
a कोल्हापूर ०२ ७,३०,०००/- 
८. सातारा Lo ol 94,84,000/- 
९. वाशिम शिंक २५,२५,०००/-- 
Le अकोला Lil १७,००,०००/- 
हि १. बुलडाणा ०५ १६,००,०००/- 
१२. यवतमाळ 03 €,84,000/- 
१३. परभणी ०२ ६,६५,०००/- 
एकूण 4g 2,0%,%0,000/- 


२. वरीलप्रमाणे मंजूर मदरझांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तपशील दर्शविणारे सहपत्र या शासन 
निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार ५७ मदरशांना एकूण रु. २,०९,९०,०००/- (रुपये दोन कोटी, 
नऊ लाख नव्वद हजार फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यास EAR शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या 
शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरित करून संवितरित करण्यासही याहवारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि आहरण व संवितरण 

पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
त्याच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे शासन स्तरावर मान्य करण्यात 
आलेली रक्कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे जमा करावी, आणि 
उर्वरित रक्‍कम शासकीय कोषागारात जमा करावी. 

> या योजनेंतर्गत मदरश्ांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरशांनी निधी खर्ची टाकावा. 

४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित मदरशांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे आणि त्यानंतर 
अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे 
बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास लवकरात लवकर सादर करावा. 
जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक:-एयुडी-१०८२ / सीआर- 
९० /८४ /कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. तसेच सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा 
अहवाल दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

द. शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोंबर, २०१३ मधील प्रतुत योजनेच्या अटी व शरर्तीमधीळ अनुक्रमांक ८ 
अनुसार मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन 
करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी / तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे महिन्यामध्ये 
शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 

६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 

७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, (०१) (३१) राज्यातील 
नोंदणीकत मदरशांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी “सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), (2234 बी २२७) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) - या लेखाशिर्षाखाली या लेखाश्ीर्षाखाली सन 
२०२१-२२ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. शासन परिपत्रक, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक-अविवि-२०२१ / प्र.क्र.३४ / का.क्र.७, दिनांक:-६.८.२०२१ अन्वये तसेच 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०२१ / प्र.क्र.४८ /अर्थसंकल्प-३, दिनांक २४ जून, २०२१ अन्वये 
शासन निर्णय २९ जुले, २०२१ आणि वरील संदर्भ क्र. १८ येथे उल्लेखित शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात 
आल्यानुसार सन २०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाही करिता (डिसेंबर,२०२२ अखेर) मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 
६०% इतका निधी वित्त विभागाकडून बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या 
योजनेकरीता उपलब्ध असलेला रु.२.१० कोटी इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून 
मागील आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० /2093 / विनियम भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका भाग-१ अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्रापत झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच त्या मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१७१३१२२१७४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by AARTI PRAMOD 
PEDNEKAR 
Date: 2022.05.17 16:51:47 +05'30' 
(आरती प्र. पेडणेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. महालेखापाल ५८ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०.महाळलेखापाल % (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक,जळगाव, अहमदनगर, 
सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व परभणी. 
१२. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक,जळगाव, अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, 
सातारा, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व परभणी. 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक,जळगाव, 
अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व परभणी. 
१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक,जळगाव, अहमदनगर, 
सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व परभणी. 
१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक,जळगाव, 
अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व परभणी. 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०२२/ प्र.क्र.४५/ का.६, दि. १७ मे, 2022 सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र. मदरसांचे नावे वितरीत करावयाचे अनुदान | एकूण विदयार्थी 
पायाभूत | ग्रंथालय | शिक्षकांचे संख्या 
सुविधा मानधन 

(१) कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर 

हिं जामिया ताज्विजुल करान, नूर महेर हाऊस, | २००००० | 200000 ४००००० ९९--१२४ 
बंगळा नं.१२, आर.एस.सी.२०, मालवणी, =223 
आकाडावाणीच्या जवळ, मालाड (पश्चिम), मुंबई- 

९५. द्वारे संचालित नूर Hex चेरिटेबल ट्रस्ट. 

२. | जमीअतुल फकीहत व जामीया सावरीया जामा | २००००० a २००००० | ४००००० १४२--१५८ 
मजीद मागे, मालवणी गेट नं.७, मालाड =300 
(पश्चिम), मुंबई-९५. द्वारे संचालित अळ जामीआ 
फकीहतुल बनात ट्रस्ट. मालाड मुंबई-९५. 

३. | मदरसा दारूल SoH सिटद्ठीकिया साईनाथ रोड, | २००००० | ५००००, १६८००० | ४१८००० ६६--५४ 
७० बी, न्यू. कलेक्टर कॉलनी, मालवणी, मालाड = १२० 
(पश्चिम), मुंबई- द्वारे संचालित मु. मदरसा दारूल 
उलुम मालाड मुंबई- 

एकूण रूपये-१२,१८,०००/- ६००००० ५००००, ५६८००० १२१८००० 
कोकण विभाग, जिल्हा- ठाणे. 

हि होम पिस फाऊडेंडन नेरूळ, नवी मुंबई द्वारे | २००००० | ५००००| १४०००० | ३९०००० ५२-२८ 
संचालित मदरसा आया लिलबनात, १०१ =o 
विराजराज कॉम्प्लेक्स, १ ला मजला, प्लॉट नं.३ / 

ब, सेक्टर ११, नेरूळ, (Ga), नवी मुंबई. 

२.) होम पिस फाऊडेठन नेरूळ, नवी मुंबई द्वारे | २००००० | ५००००| १४०००० ३९०००० ४४--३३ 
संचालित मदरसा फुरकॉन विराजराज कॉम्प्लेक्स, = 
१ ला मजला, प्लॉट 4.3 / ब, सेक्टर ११, नेरूळ, ७७ 
(पूर्व, नवी मुंबई. 

३.) अल एहसान फाऊडेशन, कोसा, मुंब्रा, जि. ठाणे | २००००० | Yoooo] १४०००० ३९०००० २२--२१ 
द्वारे संचाळित मदरसा दारूस्सलाम, लेक प्लाझा, =¥3 
तलावपाळी रोड, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे. 

ष्‌ अल एहसान HHS, कौसा, मुंब्रा, जि. ठाणे | २००००० | ५००००| १४०००० ३९०००० २२--२१ 
द्वारे संचाळित मदरसा दारूस्सळाम, १०१ / २०२, =¥3 
अलाईड इतक्कलेव्ह अनंर हॉटेल, कौसा-मुंब्रा, जि. 
ठाणे. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


पाता | ६०००० २६०००० २२--०० 
ठाणे द्वारे संचालित मदरसा तलीमुल कुराण सुरज =22 
चाळ, ठाकूरपाडा, शिळ-महापे रोड, शिळफाटा, 
मुंब्रा, ठाणे, जि. ठाणे. 

६.) सलमान अल फारसी एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर | २००००० | २०००००) ४००००० १२६--२७ 
सोसायटी, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा जेद "१५३ 
बीन साबित मकसुद नगर, मेमन बिल्डिंग, कौसा, 
मुंब्रा, ठाणे, जि. ठाणे. 

क OCU एज्युकेट फाऊंडेशन, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे | २००००० | ५०००० १४०००० ३९०००० २१--२३ 
द्वारे संचालित मदरसातून कुरान व Wale ऱ_४४ 
लिलबनात stad गाव, जि. ठाणे. 

८.। ऐम. एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर फाऊंडेशन, कौसा- | २००००० | ५०००० §0000| ३१०००० २२--०० 
मुंब्रा, जि. ठाणे द्वारे संचालित मोहम्मदिया =22 
तळमजला, सुलतान मंजिल, मुंब्रा, जि. ठाणे. 

९.) SCH एज्युकेट फाऊंडेशन, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे | २००००० | ५०००० १४०००० ३९०००० २२--२३ 
द्वारे संचालित मदरसातून कुरान व लिलबनात =84 
डावले गाव, जि. ठाणे. 

qo] SCH एज्युकेट फाऊंडेशन, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे | २००००० | ५००००, १४०००० | ३९०००० २१--२४ 
द्वारे संचालित apo मदरसा, sd बिन काब =8y 
लित्ताह फितुज कुरान, अल करीम जि. ठाणे. 

i १) एम.एन. एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, 9233, | २००००० | ५००००| ६०००० ३१०००० २३--०० 
४ था निजामपुरा, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित =23 
मदरसा सिद्दीके अकबर, नायेगाव, ता.भिवंडी, जि. 
ठाणे. 

१२, एम.एन. एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, १२३३, | २००००० | ५००००| ६०००० ३१०००० २२--०० 
४ था निजामपुरा, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित =22 
मदरसा आईशा, लिलबनात, नायेगाव, ता.भिवंडी, 
जि. ठाणे. 

93] एम.एन. एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, १२३३, | २००००० | ५००००, ८०००० ३३०००० ००--२४ 
४ था निजामपुरा, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित =W 
मदरसा तूल फुरकान नायेगाव, ता.भिवंडी, जि. 
ठाणे. 

ष्‌ जमियत sed हदीस ट्रस्ट, भिवंडी, ५४९, | १८६००० | 200000 ३८६००० ६२--६१ 
गौरीपाडा, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा जेद =923 
बिन साबित शोबा ए तजवीद, ७८६, अमीन बाग 
oes, खाडीपार, भिवंडी, जि. ठाणे. 

१५) दारूळ उलुम दिवानशाह ट्रस्ट, भिवंडी, ५९८, | २००००० ५००००| २००००० ४५०००० ३२-८५ 
SAR नगर, दरगाह रोड, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे "११७ 
संचालित दारूल उलुम दिवानशाह मदरसा, ५९८, 

SAR नगर, दरगाह रोड, भिवंडी, जि. ठाणे. 

१६) जमियत sed हदीस ट्रस्ट, भिवंडी, ५४९, गौरीपाडा, | १८६००० | 200000 ३८६००० ६२--६२ 
जि. ठाणे द्वारे संचालित जामिआतुल तौहिद, ७८६, "5१२४ 
अमीन बाग कटई, खाडीपार, भिवंडी, जि. ठाणे. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


हि 


मेमन मस्जीदजवळ, भिवंडी, जि. ठाणे. 


जिया उल PMA एज्युकेड़ान ट्रस्ट, ४२, बंदर रोड, 
मेमन मस्जीदजवळ, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे 
संचालित मदरसा जिया उल HM, ४२, बंदर रोड, 


१९५००० 


२००००० 


३९५००० 


६२--६४ 
१२६ 


एकूण रूपये- ६२, ६७,०००/- 


३३६७०००१५१ ६००००० 


२३००००० 


६२६७००० 


नाशिक 


क विभाग, 


जिल्हा-नाशिक 


नाशिक. 


सामाजिक विकास बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
रहेमत पार्क, नांदगांव रोड, ता. येवला, जि. 
नाशिक. द्वारे संचालित ईकरा अरबी मदरसा, 
रहेमत पार्क, नगरसुल रोड, ता. येवला, जि. 


२००००० 


५००० 


१८०००० 


३८५००० 


एकूण रूपये-३,८५,०००/- 


२००००० 


५००० 


१८०००० 


३८५००० 


नाशिक विभाग, जिल्हा-जळगांव 


Id. 


दारूल उलुम , भडगांव, ता.भडगाव, जि. जळगाव 
द्वारे संचालित दारूळ vay, भडगाव, 
अब्दुलानगर, पाचोरा रोड, ता. भडगाव, जि. 
जळगाव 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


७७--६९ 
१४६ 


दारूळ सलाम Wye अन्ड सोशल 
वेलफेअर सोसायटी, पाचोरा, जि. जळगाव द्वारे 
संचालित मदरसा तालीमुन्नीसा, परधाडे नाके 
जवळ, पो.बॉ.क्र. ०७, पाचोरा, ता. पाचोरा, जि. 
जळगाव 


२००००० 


२००००० 


९१००००० 


३२--१२० 
१५२ 


अल इर फान SSI, मु. लाखोली, पो. 
नाचणखेडा, ता. जामनगर, जि. जळगाव द्वारे 
संचालित दारूल यतामावळ मसाकीन 
(यतिमखाना ), मु. लाखोली, पो. नाचणखेडा, ता. 
जामनेर, जि. जळगाव 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१४--१०१ 
११५ 


अल इरफान HHS, मु. लाखोली, पो. 
नाचणखेडा, ता. जामनेर, जि. जळगाव द्वारे 
संचालित अंजूमन vega (यतिमखाना), सुप्रीम 
कॉलनी, जळगाव, ता. जि. जळगाव 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१६--१०२ 
११८ 


अन्वर रजा एज्यकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
जिया मंझील, कुरेशी मोहल्ला, बसमत नगर, ता. 
बसमत, जि. हिंगोली द्वारे संचालित मदरसा 
इस्लाहुल उलूम बागवान मस्जीद, पिंपळगाव हरे, 
ता. पाचोरा, जि. जळगाव. 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


एकूण रूपये- २०,९०,०००/- 


१०००००० 


१५०००० 


९४०००० 


२०९०००० 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


नाशिक विभाग, जिल्हा-अहमदनगर. 


हिं मारिया वेलफेअर सोसायटी, जालना, द्वारे | २००००० ५०००० ८०००० | ३,३०,००० ००--३५ 
संचालित मदरसा वादिया फातिमा, हसनापूर, =34 
ता.राहता, जि. अहमदनगर 

एकूण रूपये-३,३०,०००/- २००००० | ५०००० ८०००० ३,३०,००० 
पुणे विभाग, जिल्हा-सोलापूर 

ee मदरसा जामिया नुरिया, नई जिंदंगी, मजरेवाडी, | २००००० | १४०००० ३४०००० ३७--२३ 
सोलापूर, द्वारे संचालित जि. सोलापूर. 3६० 

२. | बज्मे अन्वारे सुफिया मदरसा, शहाबुल अलुम | २००००० | ५०००० | २००००० | ४५०००० २१--८९ 
अकलूज, द्वारे संचालित ता. माळशिरस, जि. "5११० 
सोलापूर 

१.१५. ॥७॥॥िका २५०००० ७४--१०८ 
यतीमखाना, १४७८ गरीबी हटाव नं.२, विजापूर "१८२ 
नाका, सोलापूर, संचालित जि. सोलापूर 
एकूण रूपये- १०,४०,०००/- ६००००० १००००० ३४०००० १०,४०,००० 

पुणे विभाग, जिल्हा- कोल्हापूर. 

। . | मदरसा दारूल GHA दावतुल इस्लाम मदरसा | २००००० | ५००००| १४०००० | ३९०००० २९--४१ 
विथ स्कुल, इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. द्वारे =(90 
संचालित दारूल उलुम दावतूल इस्लाम मदरसा 
विथ निमशिरगांव फाटा, ता. हातकणगंले, जि. 
कोल्हापूर. 

२. | मदरसा दारूल उलुम तालीमुल कुरआन फोडेडान, | २००००० | १४०००० । ३४०००० २१--२१ 
चंदूर रोड, कबनूर, ता. हातकणंगले, जि. =82 
कोल्हापूर. द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
तालीमुल कुरआन फौंडेशन, चंदूर रोड, कबनूर, 
ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर. 
एकूण रूपये- ७,३०,०००/- ४००००० | ५०००० २८०००० (930000 

पुणे विभाग, जिल्हा-सातारा. 

a आझाद एज्युकेडान सोसायटी, उंब्रज, ता.कराड, | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० २८--१६ 
जि. सातारा द्वारे संचालित मदरसा दारूल नस्४४ 
उलुम फैजे फलाह , उब्रंज, ता. कराड, जि. 
सातारा. 

२. | यतीमखाना व दारूल SoH, नागठाणे, जि. | २००००० | 200000 ४००००० ९३--५९ 
सातारा द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम १५२ 


नागठाणे, ता. जि. सातारा. 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी, मलकापूर, | २००००० | २००००० ४००००० ५२--३८ 
ता.कराड, जि. सातारा द्वारे संचालित मदरसा =o 
इस्लामिया जियाउल कुरआन, मलकापूर, ता. 
कराड, जि. सातारा. 
मदरसा दारूल USA मेहमुदिया सातारा, द्वारे | २००००० २००००० ४००००० ५४--६१ 
संचाळित मदरसा दारूल उलुम मेहमुदिया "११५ 
गेंडामाळ कब्रस्तान, ता. जि. सातारा. 

एकूण सी; 44,84,000/- ८००००० ५००० (980000 १५४५००० 

अमरावती विभाग, जिल्हा- वाशिम. 

ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण व बहु. | २००००० | ५००० | १८०००० ३८५००० १२८--०० 
संस्था होळ बाजार, ता.मंगरूळपीर, जि. वाशिम =92¢ 
द्वारे संचालित ख्वाजा गरीब नवाज मॉडर्न अरबी 
मदरसा, शेळू बाजार, ता.मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 
हाजी अलि मोहम्मद चॅरिटेबल ट्रस्ट, मानोरा, जि. | २००००० | ५००० | 8६०००० २६५००० ४६--०० 
वाशिम द्वारे संचालित खैरून्निसा जिकर मॉडर्न 5४६ 
मदरसा, मानोरा, जि. वाशिम. 
ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण व बहु. | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० ६२--५९ 
संस्था होल वाडा, ता. कारंजा, जि. वाशिम द्वारे =929 
संचालित ख्वाजा गरीब नवाज मॉडर्न अरबी 
मदरसा, शेलू वाडा, ता.कारंजा, लाड, जि. 
वाशिम. 
हाजी अलि मोहम्मद चरिटेबल ट्रस्ट, मानोरा, जि. | २००००० ५००० | १८०००० ३८५००० १७३--१५ 
वाशिम द्वारे संचालित हाजी दाऊद मॉडर्न "१८८ 
मदरसा, ( निवासी ), आझाद नगर, कारंजा लाड, 
जि. वाशिम. 
दियान मायनाॉरिटह मल्टीपर्पज सोसायटी, | २००००० 1 | १८०००० ३८०००० १२७--०० 
मुर्तिजापूर, जि. अकोला, द्वारे संचालित इकरा =920 
अरबी मदरसा, ता. कारंजा लाड, जि. वाशिम. 
हजरत हिनायत Bl गोहर एज्युकेडान अन्ड | २००००० पिं १८०००० | ३८०००० १२८--०० 
मल्टीपर्पज सोसायटी अमरावती द्वारे संचालित "२१२८ 
शिफा अरबी मदरसा, डोंगरगांव, ता. कारंजा 
लाड, जि. वाशिम. 
हजरत हिनायत खा Wet एज्युकेशन अँन्ड | २००००० ५००० | १८०००० ३८५००० १२८--०० 
मल्टीपर्पज सोसायटी अमरावती द्वारे संचालित "२१२८ 
शिफा अरबी मदरसा, हिंगणवाडी, ता. कारंजा 
लाड, जि. वाशिम. 

एकूण रूपये- २५,२५,०००/- १४००००० | २५००० | ११००००० २५२५००० 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


अमरावती विभाग, जिल्हा- अकोला. 


faa सोशल वेलफेअर मल्टीपर्पज सोसायटी, | २००००० =| ५०००० | २००००० ४५०००० 
अकोट, ता.अकोट, जि. अकोला द्वारे संचालित ७०६. 
रेहमानिया मॉडर्न मदरसा, अकोट, जि. अकोला. वट) 
मस्जीद अन्ड दारूल उलुम इहया ऐ सुन्नत, | २००००० | ५०००० | १४०००० ३९०००० 
लोहारा, ता. बाळापूर, जि. अकोला जि. अकोला २४--३० 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम इहया ए- ५४ 
सुन्नत, लोहारा, ता. बाळापूर, जि. अकोला. 
शाह बाबू अल्पसंख्याक व्यायाम कला बहुउद्देशिय | २००००० | ५०००० | १८०००० ४३०००० 
संस्था, मुर्तीजापूर, ता. मुर्तीजापूर, जि. अकोला ९०--०० 
द्वारे संचालित इकरा मॉर्डन मदरसा, मुर्तीजापूर, ९० 
जि. अकोला. 
जुबेदा खानम बहुउद्देशिय संस्था, नरसीपुरा, ता. | २००००९ ५०००० | १८०००० ४३०००० 
तेल्हारा, जि. अकोला द्वारे संचालित इदारतूल ११४--०० 
मुस्तफा मार्डन मदरसा, नरसीपुरा, ता. तेल्हारा, ११४ 
जि. अकोला. 

एकूण रूपये- १७,००,०००/- €,00,000 | २००००० | ७००००० १७००००० 

अमरावती विभाग, जिल्हा- बुलढाणा. 

दस्तगिर एज्युकेशन मल्टीपर्पज सोडल वेलफेअर | २००००० a ८०००० २८०००० ११--४० 
सोसायटी, aa, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित =44 
दारूल उलुम गौसुळ आजम दसगिर, शोगांव, जि. 
बुलडाणा 
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बहुउद्देशिय संस्था, | २००००० ५००० | ८०००० २८५००० ०४--२२ 
बुलडाणा, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित दारूल = 
उलुम गौसीया गरीब नवाज bor सैलानी, 
निवासी मदरसा, मिर्झा नगर, बुलडाणा, जि. 
बुलडाणा 
रहिम अली खान सौदागर मल्टीपर्पज अँन्ड | २००००० ५००० | १४०००० ३४५००० २३--४४ 
एज्युकेशन सोसायटी, चिखली, जि. बुलडाणा द्वारे च्६७ 
संचाळित दारूळ उलुम मदिना, चिखली, जि. 
बुलडाणा 
रहिम अली खान सौदागर, मल्टीपर्पज अँन्ड | २००००० ५००० | १४०००० ३४५००० 23484 
एज्युकेशन सोसायटी, चिखली, जि. बुलडाणा द्वारे =§2 
संचालित मदरसा दारूल जाहेदा बेगम चिखली, 
जि. बुलडाणा 
मौलाना आझाद वेलफेअर सोसायटी, चिखली, | २००००० ५००० १४०००० ३४५००० 00+§0 
जि. बुलडाणा द्वारे संचालित मदरसा दारूल ={0 
उलुम अय्युबिया मदरसा, चिखली, जि. बुलडाणा 
एकूण रूपये- १६,००,०००/- १०,००,००० 20000] ५८०००० १६००००० 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


अमरावती विभाग, जिल्हा- यवतमाळ. 


षि हाजी अलि मोहोम्मद चॅरिटेबल ट्रस्ट, मानोरा, |  २०००००| ५००० ६०००० | २,६५,०००/- | 29429 
TAMAR, जि.वाशिम द्वारे संचालित fad नऱ्४२ 
माडर्ण मदरसा स्कुल, बारभाई मोहल्ला दिग्रज, जि. 
यवतमाळ. 

२. | दारूल उलुम जामेअतुल बनात गुलडाने फातेमा| 00000] ५००० १४०००० | ३,४५,०००/- | २९--२९ 
पुसद, ता.पुसद, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित 5५८ 
दारूल उलुम जामेअतुल बनात Yor फातेमा 
वसंतनगर, पुसद, जि. यवतमाळ. 

३. | ख्वाजा गरीब नवाज फाऊडेठन, शाहीननगर, | 00000] ५००० ८०००० | २,८५,०००/- | 00420 
उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित दारूल =o 
उलुम गरीब नवाज रिजवीया, झशाहीननगर, 
उमरखेड, जि. यवतमाळ. 
एकूण रूपये - ८,९५,०००/- ६००००० 44000 २८०००० | ८,९५,००० 

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-परभणी. 

णि खाशिमुल उलुम वेलफेअर ट्रस्ट, ब्राम्हणगांव, | २००००० | ६०००० २६०००० ३०--८० 
ता.जि. परभणी द्वापरे संचालित मदरसा खासिम "११० 
उलुम,गंगाखेड रोड, ब्राम्हणगांव, ता.जि. परभणी 

२. | Ud एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, AMC | २००००० | ५००० | २००००० ४०५००० ३०--८० 
कॉम्प्लेक्स, पैठण गेट, औरंगाबाद द्वारे संचालित "२११० 
दारूळ उलुम नोमानिया मदरसा, नोमानिया 
कॉम्पस पाथरी रोड, परभणी, जि. परभणी . 
एकूण रूपये - &&4,000/- ४००००० ५००० | २६०००० ६६५००० 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


